राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
केपीएमजी कंपनीस दि.१०.९.२०१६ ते 
दि. ९.११.२०१६ या दोन महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक 


अदा करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.१५७/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१७ 


वाचा: 

१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय ,शासन निर्णय क्रमांक : GAD-ATG ०८०/४/ 
२०१४-0/७० DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४ 

२. गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दि.२०.५.२०१५. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
दि.२३.८.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४. गृह विभाग,कार्यादेश क्रमांक टीआरए/१२१३/प्र.क्र.९/शिकाना/पोल-८, 
दि:६.९:२०१६. 

५. मे.केपीएमजी कंपनी प्रा.ली. यांचे दि. ०३.०२.२०१७ चे देयक. 

प्रस्तावना- 
गृह विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात विविध निर्णय घेण्यासाठी गृह 


विभाग शासन निर्णय दि. 20.04.2094 अन्वये प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (pic) स्थापन 


करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. २३.८.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये मे.केपीएमजी या 


कंपनीची राज्यात ई-चलान प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लगार म्हणून नेमणुक करण्यात आली 


आहे. त्यानुसार दि. ६.९.२०१६ रोजीच्या कार्यादेशान्वये ई-चळान प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 


कार्यान्वित करण्यासाठी मे. केपीएमजी कंपनीच्या एक प्रमुख सल्लागार अर्धवेळ, तीन वरीष्ठ 


सल्लागार पुर्णवेळ व दोन सल्लागार पुर्णवेळ तत्वावर याप्रमाणे दि. १०.९.२०१६ ते १०.१२.२०१६ या 


तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. तसेच सदर प्रकल्पाचा 


दुस-या टप्प्याचे काम पुर्ण झाल्यावर मे. केपीएमजी कंपनीला दोन महिन्याचे मानधन अनुज्ञेय 


करण्यात आले आहे. सल्लागारांना माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.१.७.२०१४ अन्वये 


निश्चित केलेल्या दरानुसार प्रतिव्यक्‍ती-प्रतिमहा (Man-Months) मानधन देय आहे. त्यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.१५७/भाग-१/पोल-३ 


मे. केपीएमजी कंपनीने राज्यातील ई-चलान प्रकल्पासाठी सद्यस्थितीत केलेल्या कामानुसार सदर 


कंपनीला दि. १०.९.२०१६ ते दि. ९.११.२०१६ या दोन महिन्याच्या कालावधीची देयके अदा 


करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 
राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ई-चलान प्रकल्पासाठी मे. केपीएमजी कंपनीला 


सल्लागाराच्या कामासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दि.०१.०७.२०१४ अन्वये 


दरमहिना-दरमाणुस (Man-Month) या तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. त्यानुसार 


ई-चलान प्रकल्पासाठी मे.केपीएमजी कंपनीने दि. १०.९.२०१६ ते दि. ९.११.२०१६ या दोन 


महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर 


मिळून) रु. २५,७०,२५० /- (अक्षरी रुपये पंचवीस लाख सत्तर हजार दोनशे पन्नास फक्त) एवढ्या 


रकमेची देयके मे.केपीएमजी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा 


सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


State Wide eChallan Project (September 2016 - January 2016) 


Man 
: Month क ishi 
Bored Rate as पणी: Total OPE T Service evan ue Total 
& Resource Desi डु [Deployment |Amount per र 4 Sub Total T. Bharat Kalyan 
n esignation per GR Applicable Clai Tax Cc Amount 
Invoice Name dated %) Resource कक पत्त (INR) @14% Cess @ ‘ess @ (INR) 
No. 01-07- (INR) 0.50% 0.50% 
2014 
F K=STx L= M=KK = 
कै नित € [= | E ae [=] [=] J J SBCx J CxJ J+K+L+M 
Amit 
Patjoshi PC 2,75,000 0.5 1,37,500 
Kiran 
10 Pai SC 2,20,000 1.0 | 2,20,000 
Septemb ee टत 
er 2016 ie $ 2,20,000 1.0 | 2,20,000 
avana 
to 09 ; Verma sc 2,20,000 1.0 | 2,20,000 11,17,500 न 11,17,500 1,56,450 5,588 5,588 12,85,125 
October Swati 
2016 wati 
Baniya Cc 1,60,000 1.0 | 1,60,000 
Sandeep 
Lanjewa 
r C 1,60,000 1.0 | 1,60,000 
Amit 
Patjoshi PC 2,75,000 0.5 1,37,500 
Kiran 
Pai SC 2,20,000 1.0 | 2,20,000 
Pe 7 _ [Ashish 
res 7 Gupta sc 2,20,000 1.0 | 2,20,000 
~ Bhavana 
9 Verma sc 2,20,000 1.0 | 2,20,000 11,17,500 ; 11,17,500 1,56,450 5,588 5,588 12,85,125 
Novemb : 
er 2016 | Swati 
Baniya C 1,60,000 1.0 | 1,60,000 
Sandeep 
Lanjewa 
r Cc 1,60,000 1.0 | 1,60,000 
Total Amount Claimed (INR) 22,35,000 22,35,000 3,12,900 | 11,176 11,176 25,70,250 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.१५७/भाग-१/पोल-३ 


टीप:- अ) सदर रकमा या संदर्भात उपरोक्‍त नमुद शासन निर्णय क्र. १ अन्वये निश्चित केल्यानुसार 
ई-चळलान प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 
ब) उपरोक्त शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ नुसार सल्लागारांच्या मानधनावर होणा-या खर्चाच्या ५% 
च्या प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इत्यादी खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 
क) संदर्भ क्र. ५ अन्वये मे. केपीएमजी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा अदा 
करण्यात येत आहेत. सदर रकमामध्ये दिनांक दि. १०.९.२०१६ ते ९.११.२०१६ या दोन 
महिन्याच्या कालावधीसाठी 94 % सेवा कर (१४ % सेवा कर --०.५% स्वच्छ भारत कर + ०.५% 
कृषी कल्याण कर) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
ड) ई-चलान प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 
इ) सदर देयके आयकर व इतर Vala कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 
ए०३२) योजनांतर्गत, १३- कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोळीस महासंचालक,महराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३२९१३२१२७३२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


K 1 | A DN: c=IN, o=Government Of 

a | a S e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 


ba 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a 
a | W a 604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 


Date: 2017.03.29 13:23:59 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.१५७/भाग-१/पोल-३ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

४. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

७. पोळीस आयुक्त, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

qo. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, 
मुंबई. 

११.कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मे. केपीएमजी अँडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा.लि., बिल्डींग नं-१०,८ वा मजला,टॉवर- 

बी, डीएलएफ सायबर सीटी, फेज-॥, गोरेगाव, मुंबई-१२२००२. 
१३.निवड नस्ती / पोल-३ 
१४.अर्थ शाखा गृह विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


